सत्यमेव जयते 


वर्ष ८ , अंक ५७ ] 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी 

गुरुवार , सप्टेंबर ८ , २०२२ / भाद्रपद १७ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक ९ ५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ११.०० 


उपविभागीय अधिकारी , पालघर उपविभाग , पालघर यांजकडून 

मुंबई - अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्पासाठी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना , करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत कलम ११ ( १ ) ची 


अधिसूचना 

क्रमांक पीडी / भू.सं. / हायस्पीड रेल / कावि -८८२ / २०२२- भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यामधील कलम ३ चा खंड ( इ ) च्याद्वारे परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक 
१ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा अधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या पालघर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) . सार्वजनिक 
प्रयोजनांसाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तीची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणूनच उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदी अन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तिचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अ नुसार कार्यवाही पूर्ण होईल . 
त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण 
करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विषेश परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


( १ ) 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तिने या तरतुदीचे बुद्धी पुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

भाग एक- ( को.वि.पु . ) - ९५-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८ , २०२२ / भाद्रपद १७ , शके १ ९ ४४ 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - नियम ( ५ ) नुसार जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम १४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे ) . यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


२ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त 
अधिनियमाखालील , जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , पालघर उपविभाग , पालघर यांस पदनिर्देशित केले आहे . 


अ.क्र 
( १ ) 

१ 

२ 


३ 


४ 

५ 

६ 

७ 

८ 

९ 

१० 


अ.क्र 

( १ ) 

१ 


२ 


अ.क्र 


१ 

२ 


mx 


३ 


४ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 


गावाचे नाव 
( २ ) 


कल्लाळे 


गावाचे नाव 
( २ ) 


कल्लाळे 


गावाचे नाव 
( २ ) 


खानिवडे 


अनुसूची- एक 

गाव कल्लाळे , तालुका पालघर , जिल्हा पालघर 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 

( ३ ) 

२६ 

२२ / ब 

१० ९ 


नाला 


१०७ 

१११ 

११२ 

११३ 

११४ 

९ ८ 

११६ 

एकूण ( अ ) 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 

( ३ ) 


महाराष्ट्र सरकार 


एकूण ( ब ) 

एकूण ( अ + ब ) 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये ( खाजगी ) 

( ४ ) 

०.११.६१ 

०.२ ९ .६६ 

०.०५.४४ 


५०/३ 

५०/४ 

५०/५ 

४५ 

उ . प्लॉ . नं . १ 

३२ 

४४ 

एकूण ( अ ) 


गाव खानिवडे , तालुका पालघर , जिल्हा पालघर 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 

( ३ ) 

४८ 

५०/१ 

५०/२ 


०.१६.८८ 

०.०२.९ १ 

०.१२.५८ 

०.०३.२७ 

०.०७.७४ 

०.१३.४३ 

०.१६.६३ 

१.१२.१५ 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये ( सरकारी ) 

( ४ ) 

०.०१.६१ 


०.३६.२८ 


०.३७.८ ९ 

१.५०.०४ 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये ( खाजगी ) 

( ४ ) 

२.४३.३१ 

०.१३.७७ 


०.२१.६ ९ 

०.११.०२ 

०.०४.८४ 

०.४१.७० 

३.३६.३३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८ , २०२२ / भाद्रपद १७ , शके १ ९ ४४ 


अ.क्र 
( १ ) 

१ 


२ 


mx 


४ 

५ 


प्रकल्पाचे नाव 

प्रकल्पाचे वर्णन 


गावाचे नाव 
( २ ) 


खानिवडे 


समाजाला मिळणारे लाभ 


१. प्रकल्पाचे बांधकाम 

२. प्रकल्पाचे परिचालन 

३. प्रकल्पाची देखभाल 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 
( ३ ) 

डब्लू - ४ 

४८ 

रस्ता 

गावठाण 

५१ 


एकूण ( ब ) 

एकूण ( अ + ब ) 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये ( सरकारी ) 
( ४ ) 

०.६४.८४ 


अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाचे विवरण 


मुंबई - अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्प 


मुंबई - अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्प हा एकूण ५०८.१० कि.मी. चा प्रकल्प 
आहे . त्यापैकी महाराष्ट्रातील एकूण १५५.७६ कि.मी. व केंद्रशासीत प्रदेश दादरा 
आणि नगर हवेली मध्ये - ४.३० कि.मी. व गुजरात मध्ये ३४८.०४ कि.मी. आहे . 


०.५३.६२ 

०.२८.४८ 

१.०२.८५ 

२.२१.९ ० 

४.७१.६ ९ 

८.०८०२ 


मुंबई - अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्पामुळे जलदगती रेल्वेप्रकल्प बांधकाम 
करणे , त्याचा वापर करणे , व देखभाल करणे याकामी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध 
होणार आहेत . 

स्थानिक लोकांना त्यांचे कौशल्य आणि अनुभव यानुसार त्या जागेतील प्रचलित 
नियमानुसार रोजगारच्या संधी मिळतील . 

तसेच त्या प्रकल्पामुळे प्रवासी वाहतुकीत वाढ , सुरक्षित आणि जलद प्रवास , 
भौगोलिक आणि सामाजिक दृष्टीने सर्वकष विकास , मोठ्या प्रमाणात रोजगार 
निर्मिती पर्यावरण स्थिरता ह्या बाबी अभिप्रेत आहेत . 


अनुसूची तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


या कारणाकरिता जमिनीची आवश्यकता . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८ , २०२२ / भाद्रपद १७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची चार 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

शासन महसूल व वनविभाग मंत्रालय मुंबई - ३२ यांनी त्यांचे अधिसूचना क्र . संकीर्ण- ०१/२०१५ प्र.क्र .३ / अ -२ / दि .१३ / ०३ / २०१५ द्वारे 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) या मध्ये 
कलम १० समाविष्ट केले असून , त्यामध्ये अशी तरतूदी केली आहे की , समुचित शासनाला जनहिताच्या दृष्टीने अधिसूचनेद्वारे , उक्त 
अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देता येते . त्यानुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण 
क्रमांक १२ ९ , दि .३० मे , २०१ ९ नुसार उक्त फरक प्रकल्पाला जनहिताच्या दृष्टीने लोकहितकारी प्रकल्प असल्याकारणाने प्रकरण दोन आणि 
प्रकरण तीन च्या तरतूदी लागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सूट देण्यात आली आहे . 


४ 


अ . 


ब . 


क . 


अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या उप जिल्हाधिकारी पुनर्वसन पालघर 
अधिकाऱ्याचे पदनाम 

प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 
करण्यात आली आहे . त्या अधिसूचनेचा 
तपशील 


पालघर , 

दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ . 


उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ) जिल्हाधिकारी कार्यालय , रुम नं . ११४ , पहिला 
मजला , कोळगांव , बोईसर रोड , पालघर , ता व जि . पालघर ता . जि . पालघर 
पिन कोड ४०१४०४ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब वर्ष ५ , अंक ९ २ ( २ ) गुरुवार , 
जुलै ११ , २०१ ९ / आषाढ २० , शके १ ९ ४१ , महसुल व वनविभाग , अधिसूचना 
दि .० ९ जुलै २०१ ९ अन्वये उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ) , जिल्हाधिकारी 
कार्यालय पालघर , यांची प्रशासक , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्ती 
करणेत आली आहे . 


सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे 
कायद्याचे ११ चे उप कलम ( १ ) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक अधिसूचनेच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत उप विभागीय 
अधिकारी भुसंपादन अधिकारी पालघर यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविणेत येईल . 


धनाजी तोरस्कर , 
उपविभागीय अधिकारी , 
पालघर उपविभाग , पालघर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA 
DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004 AND 
PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


